गृह (परिवहन) विभागामधील मोटार वाहन 
निरीक्षकांच्या सर्वसाधारण बदल्या 
(सन २०१५).... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी ०४१५/प्र.क्र.८७/परि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १६ एप्रिल, २०१५ 


शासन आदेठा - 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनीयमन आणि 
शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील तरतूदीनुसार 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने मोटार वाहन निरीक्षकांची खालील तक्‍्यात 
नमूद केल्याप्रमाणे प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक -४ मध्ये 
दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
q | श्री. अनासने मेघल दामोदरपंत परभणी यवतमाळ 
२ | श्री. अवटी मदन देवप्पा वसई मुंबई (पश्चिम) 
श्री. आयरेकर सचिन भास्कर नांदेड वसई 
४ | श्री. बागडे प्रकाशा शिवाजी पुणे पनवेल 
4 श्री. बंग सचिन सत्यनारायण औरंगाबाद नांदेड 
श्री. बाविसकर दिलीप भाऊराव श्रीरामपूर नाशिक 
श्री. भगुरे निलेश दशरथ बीड धुळे 
श्री. भरकडे कैलाश संभाजी मुंबई (पूर्व) बुलढाणा 
श्री. भवाळ बाळासाहेब भानुदास औरंगाबाद श्रीरामपूर 
१० | श्री. भोपाळे विनोद दिनकर मुंबई (पश्चिम) ठाणे 
११ | श्री. भोसले सागर विलासराव सिंधुदूर्ग पुणे 
१२ श्री. भोसेकर मयुर श्रीकृष्णा मुंबई (मध्य) पुणे 
q3 श्री. बिलावर रघुविरसींग नागसींग | ee) | वसई 
१४ | St. बोदरवाड बाळाजी वाघोजी मुंबई (पश्चिम) ठाणे 


शासन Beat क्रमांकः एमव्हीडी ०४१५/प्र.क्र.८७/परि-३, दि. १६/०४/२०१५ 


अ.क्र. नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
(१) (२) (3) (४) 
१५ | श्री. बुरुड सचिन कृष्णा सातारा सोलापूर 
१६ श्री. चांदपाडा शोख मोहम्मद उस्मानाबाद लातूर 
१७ | श्री. चौधरी विनोद रघूनाथ परभणी औरंगाबाद 
१८ _ श्री. विगळे प्रल्हाद आत्माराम मुंबई (पश्चिम) ठाणे 
१९ | att. चितल चंद्रमोहन कृष्णा कल्याण ठाणे 
२०  । श्री. PARA नंदकुमार शांकर सिधुदूर्ग रत्नागिरी 
29 श्री. डहाके निलेश दत्तात्रय धुळे मालेगांव 
२२ श्री. दरगोडे आशिष अनील अमरावती ठाणे 
23. | श्री. दवडा हितेश सुरेठा अमरावती नांदेड 
२४ | ail. देसाई संदीप रासाराम मुंबई (पूर्व) रत्नागिरी 
२५ | at. देसले ललीत लक्ष्मण मुंबई (पश्चिम) ठाणे 
२६ | al. देशमुख महेश अनंतराव धुळे नाशिक 
२७ | il. धनवे बाळाजी भाऊसाहेब पुणे सातारा 
२८ _ श्री. धोंडे सुभाष श्रीराम वसई मुंबई (पूर्व) 
29 | श्री. धुमाळ तानाजी शिवाजी परभणी औरंगाबाद 
३० __ श्री. दुसाणे अविनाश विजयराव नंदूरबार नाशिक 
३१ | at. गाडेकर पांडुरंग एकनाथ मुंबई (पश्चिम) पुणे 
३२ श्री. गायकवाड सौदागर शांकर पुणे पिंपरी-चिंचवड 
३३ | atl. गालीदे आकाशा श्रीपाल सातारा कराड 
३४  । श्री. गावडे संभाजी ईश्वर सांगली सातारा 
३५ _ | ait. गावडे राहूल श्रीरंग ठाणे मुंबई (पूर्व) 
३६ | at. घाटोळ प्रमोद सुखदेवराव बुलढाणा वाशिम 
३७ | ait. घोडे विष्णू दयाराम मुंबई (पूर्व) ठाणे 
३८ | श्री. गोसावी विवेक निवृत्ती पिंपरी-चिंचवड पुणे 
३९ | al. गुरव अमित दत्तात्रय कराड कोल्हापूर 
४० | a. इंगळे प्रदिप बालकृष्ण नांदेड सोलापूर 
४१ | att. इंगळे किशोर रामसींग मुंबई (पूर्व) ठाणे 
४२ श्री. जाधव अशोक लक्ष्माण अमरावती हिगोली 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन Beat क्रमांकः एमव्हीडी ०४१५/प्र.क्र.८७/परि-३, दि. १६/०४/२०१५ 


अ.क्र. नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 

४३ | श्री. जाधव विनोद अचितराव लातूर नाशिक 

४४ | att. जेजुरकर हरीभाऊ कारभारी वसई पनवेल 

४५ | श्री. जोगे शशीकांत विद्याधर यवतमाळ धुळे 

४६ | श्री. कलंबरकर वसंत गणपती वाशिम नांदेड 

४७ | श्री. कलसी कलबीरसींग बुलढाणा ठाणे 
सरदुलसींग 

७८ | श्री. कांबळे संजय इश्वरळाल मुंबई (पूर्व) सांगली 

se. | श्री. कांबळे बालाजी वाय मुंबई (पश्चिम) सांगली 

yo | श्री. कणसे चैतन्य रघुनाथ औरंगाबाद सांगली 

५१ | att. कपुरीया प्रविण सुरेंद्र कुमार गोंदिया भंडारा 

५२ | श्री. काटकर संतोषकुमार कोल्हापूर सांगली 
आनंदराव 

43 | Al. केबळे उदयकुमार बाळकृष्णा लातूर सांगली 

५४ | श्री. खंदारे किरण अशोक मुंबई (पूर्व) पेण 

५५ | श्री. खंदारे राहूल किसन मुंबई (पश्चिम) सातारा 

५६ | Sil. खटावकर प्रकाश उद्धव कराड पुणे 

५७ | श्री. खेडकर प्रविण बाप्पा साहेब वाशिम बारामती 

५८ | श्री. खोमणे संपत सोपानराव नाशिक बारामती 

५९  । श्री. खोत किरण वसंतराव सिंधुदूर्ग पुणे 

go | श्री. कोकणे दिपक शिवाजी राव मुंबई (पश्चिम) पुणे 

६१ | श्री. कोळेकर हेमचंद्र धोंडीराम मुंबई (पूर्व) पेण 

६२ | श्री. कोरणे क्रषीकेश अशोक सांगली कोल्हापूर 

६3३ | श्री. कोतापकर सचिन काशिनाथ मुंबई (पश्चिम) कल्याण 

६४ | श्री. क्षिरसागर सुनील अंबु्शी रत्नागिरी पुणे 

६५ | ait. कुंभार अरविंद बाळासाहेब पुणे कराड 

६६ । श्री. PASTS राजकुमार सिध्दान्ना यवतमाळ परिवहन आयुक्‍त कार्यालय 

६७ | श्री. लोढे किरण विठ्ठल जालना नाशिक 

६८ | ait. माने शिवाजीराव कृष्णा पनवेल पिपरी चिचवड 

६९ | श्री. माने चंद्रकांत प्रभाकर पुणे पिंपरी-चिंचवड 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन Beat क्रमांकः एमव्हीडी ०४१५/प्र.क्र.८७/परि-३, दि. १६/०४/२०१५ 


अ.क्र. नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 

(90 श्री. माने दिळीप शामराव मुंबई (पूर्व) पुणे 

७१ | ait. मोरे योगेश आत्माराम औंरगाबाद मालेगांव 

७२ | al. मुलानी आसिफ चंदसी पनवेल सातारा 

७३ | at. मुरकुटे संदीप मारुती औरंगाबाद बारामती 

७४ | a. नलावडे राहूल पंडीत परिवहन आयुक्‍त कार्यालय पनवेल 

७५ | ait. निकम गुनवंत पांडूरंग मुंबई (पूर्व) परिवहन आयुक्‍त कार्यालय 

७६ श्री. पांढरे सिध्दाराम ज्योतप्पा उस्मानाबाद पुणे 

७७ | St. पंडीत ठाझीकांत शिताराम सोलापूर नागपूर (हहर) 

७८ | श्री. पराशर आशीष अनील कोल्हापूर सांगली 

७९ श्री. परदेशी राजेश कडूबाळ मुंबई (पूर्व) ठाणे 

co | श्री. पाटील आबासाहेब श्रावण लातूर वसई 

८१ | श्री. पाटील गर्जेद्र तानाजी अमरावती जळगांव 

८२ _ | श्री. पाटील धर्मराज रघूनाथ जळगाव नंदूरबार 

८३ | श्री. पाटील पद्वमाकर जी. धुळे नंदूरबार 

८४ | at. पवार विनायक भिमराव बारामती पेण 

cy श्री. फुलारी अरविंद किसनराव रत्नागिरी पुणे 

८६ | al. पोंदकुळे जयंत पाडूंरंग परिवहन आयुक्‍त कार्यालय पनवेल 

८७ | at. पोंदकुळे अश्विनकुमार तानाजी सांगली मुंबई (पूर्व) 

८८ | श्री. पोटे अभिजीत चंद्रकांत मुंबई (पश्चिम) सातारा 

८९ | a. राजमाने सुनिल ज्ञानदेव अमरावती कोल्हापूर 

९० | ai. साखरे विनायक वसंत कराड पिपरी-चिचवड 

९१ | श्री. साळोखे चंद्रमोहन दिनकर मुंबई (मध्य) पिपरी-चिंचवड 

९२ | al. साळुंखे विजयकुमार सखाराम भंडारा नागपूर (ग्रामीण) 

९३ _ | श्री. सानप अनुप शरद पेण वसई 

९४ | ail. सावंत नितीन लक्ष्मनराव श्रीरामपूर मुंबई (पश्चिम) 

९५ | atl. सावंत पांडूरंग दिगंबर कोल्हापूर सिंधुदूर्ग 

९६ | श्री. सावंत विजय शामराव पेण पनवेल 

९७ | श्री. होजवल प्रदीप हिरामण अमरावती मुंबई (पश्चिम) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन Beat क्रमांकः एमव्हीडी ०४१५/प्र.क्र.८७/परि-३, दि. १६/०४/२०१५ 


अ.क्र. नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 

९८ | श्री. होलार संजय भिकाजी धुळे जळगाव 
9g श्री. शेंडे वेणूगोपाल जगन्नाथ वर्धा वाशिम 
१०० | श्रीमती शिबे निता सुभाष कोल्हापूर कराड 
१०१ | श्री. शिपी राजेंद्र दत्तात्रय बीड अंबेजोगाई 
१०२ | श्री. शिदे अशोक भोजराज वसई कल्याण 
१०३ | ait. शिदे राजेद्र काशीनाथ मुंबई (मध्य) पिपरी-चिंचवड 
१०४ | श्री. शिगारे प्रदीप पांडूरंग पेण पनवेल 
१०५ श्री. सोनार जगदिठा भिकाजी पुणे मुंबई (पश्चिम) 
१०६ । श्री. सुभान शोख फारुख बुलढाणा जळगांव 
१०७७ | at. सुर्यवंशी अतुल हिरामण मुंबई (मध्य) नंदूरबार 
१०८ | श्री. सुर्यवंशी विकास लक्ष्मणराव हिंगोली धुळे 
१०९ | al. सुर्यवंशी अविनाश रोहीदास मुंबई (पश्चिम) पुणे 

११० | qo | श्री. तडवी जमिर नुरखा औरंगाबाद मालेगाव 
१११ | श्री.ताकसांडे प्रशांत हिरामण मुंबई (मध्य) अमरावती 
११२ | at. तारु धनंजय रमेश रत्नागिरी पुणे 

११३ | श्री. ठाकूर दिपक जयराज वसई ठाणे 
११४ | श्री. ठाणगे एकनाथ सप्रू नाशिक जळगाव 
११५ श्री. ठोंबरे गजानन नाना पनवेल ठाणे 

११६ | ait. तिरसे हाशीकात विठ्ठल पनवेल वाशी 
११७ | श्री. उचगावकर मुबारक नजीर कल्याण कोल्हापूर 
११८ | श्री. संजय उदावंत मधुकरराव मुंबई (पश्चिम) सोलापूर 
११९ | श्री. उगले दिपक जालींदर परिवहन आयुक्‍त कार्यालय पनवेल 
१२० | श्री. विश्वासराव सागर रेवजी मुंबई (पश्चिम) कोल्हापूर 
१२१ | श्री. यादव अशोक बबन नांदेड वसई 
१२२ | श्री. झाडबुके सचिन सुभाषराव हिंगोली परभणी 
१२३ | श्री. नितिन भिकनराव अहिरे औरंगाबाद नंदूरबार 
२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली नंतरच्या 


पदस्थापनेचा कार्यभार तात्काळ स्विकारावा. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन Seat क्रमांकः एमव्हीडी ०४१५/प्र.क्र.८७/परि-३, दि. १६/०४/२०१५ 


कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता संबंधीत प्रादेशिक / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी खाळीळ 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


अ) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर पर्यायी अधिकारी हजर होण्याची वाट न पाहता 
बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


बौ बदली झालेले अधिकारी त्यांच्या सध्याच्या पदावरुन कार्यमुक्त होऊन रुजू 
होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. सदर अधिकाऱ्याला रुजू 
करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ निर्माण झाल्यास देय होणाऱ्या वेतन व 
भत्त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 


क) बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक 
कार्यवाही करण्यास पात्र ठरतील. 


S) या आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरीता बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे 
कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक १ जुन, २०१५ पासूनचे वेतन बदलीपूर्व कार्यालयाने 
काढू नये. याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्याची असेल. 


३. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व पदभार 
स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


छ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०४१६१०३८४२८०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Digamber 


| Rambhau K 
D | Q a mM be [| DN: CN = की Rambhau 


Keny, C = IN, S = Maharashtra, 
Rambhau ७०५५०0 
Ke al y 0 5.04.17 13:53:45 
(दि.रा.केणी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेडा क्रमांकः एमव्हीडी ०४१५/प्र.क्र.८७/परि-३, दि. १६/०४/२०१५ 


AD 


CC AN 


o~ 


4 


(२ GS oO 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2) 


qo) 


परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय 

सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय 

संबंधित मोटार वाहन निरिक्षक (परिवहन आयुक्त यांचे मार्फत) 

अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

निवड नस्ती / परि-३ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


